ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय (खुद्द) तसेच क्षेत्रिय 
स्तरावरील गुणवंत अधिकारी / कर्मचारी म्हणून 
गौरव करण्याची योजना सन २०२१-२०२२. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः पुरस्कार-२०२३/प्र.क्र.२६/आस्था-५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२४. 

वाचा : 

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-पुरस्कार-१००५/ प्रक्र.८३६/समन्वय 

कक्ष, दि.०२ सप्टेंबर, २००५. 
शासन परिपत्रक :- 

ग्राम विकास विभागांतर्गत राज्य शासनाच्या तसेच केंद्र पुरस्कृत अनेक योजना व प्रकल्प राबविले 


जातात. SAM काही योजना/ प्रकल्प राबवितांना संबंधित अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय तसेच तांत्रिक 
कौशल्य पणाला लागते. असे प्रकल्प पूर्ण करताना अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमध्ये विशोष वैयक्तिक कौशल्य व 
गुणवत्ता आढळून येते. अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्याची योजना शासनाने ग्रामविकास व 
जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २ सप्टेंबर, २००५ अन्वये सन २००५-२००६ पासून सुरु केली आहे. 
त्यानुषंगाने सन २०२१-२०२२ यावर्षी ग्राम विकास विभागातील मंत्रालयातील (खुद्द) व क्षेत्रिय स्तरावरील गुणवंत 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

२. वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता खालील प्रमाणे ३७ गुणवंत अधिकारी / 


कर्मचारी यांची पुरस्कारासाठी अंतिम निवड करण्यात आली आहे. 


ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय (खुद्द) 
अ.क्र अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम 
हिं श्री.र.भ.धुमाळ सहायक कक्ष अधिकारी 
२ श्री.चे.प्र.पाटील उच्चश्रेणी लघुलेखक 
महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब अधिकारी 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
णि श्री.आशिष प्रभू पवार उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, बुलढाणा 
(साप्र) 


शासन परिपत्रक PATH: पुरस्कार-२०२२३/प्र.क्र.२६/आस्था-५ 


2 | asian मंचकराव उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, परभणी 
यादव (साप्र) 
3 श्री.संतोष अनंतलाळ राऊत |गट विकास अधिकारी पंचायत समिती, शिराळा, जि.सागली 
जिल्हा परिषद गट-क व गट-ड कर्मचारी 
विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
णि श्री.संतोष आप्पासाहेब | विस्तार अधिकारी (सां.) | जिल्हा परिषद, ठाणे 
पांडे जिल्हा ग्रामीण विकास 
यंत्रणा 
2 श्री.केरण रावळ सहाय्यक प्रशासन | जिल्हा परिषद, रायगड 
अधिकारी, सामान्य 
प्रशासन विभाग 
3 श्री.किरण बाजी | कनिष्ठ प्रशासन | जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
वाडेकर अधिकारी, बांधकाम 
विभाग, चिपळूण 
४ | श्री.दिपक विष्णु | सहा.पश्युधत विकास | जिल्हा परिषद, सिधुदुर्ग 
माईणकर अधिकारी, पशुवैद्यकीय 
दवाखाना, मालवण 
विभागीय आयुकत, नाशिक विभाग 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
णि श्री.प्रमोद पुंडलीक | कनिष्ठ प्रशासन | जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
राऊत अधिकारी 
Q | asta शिवदास | कनिष्ठ प्रशासन | जिल्हा परिषद, जळगांव 
माळी अधिकारी 
३ | श्री.किरण सुभाष | कनिष्ठ सहाय्यक जिल्हा परिषद, जळगांव 
लाडवंजारी 
8 श्री.नितीन भरत पाटील | सहाय्यक प्रशासन | जिल्हा परिषद, नंदूरबार 
अधिकारी 
५ | श्री.चंद्रशेखर मधुकर | वरिष्ठ सहाय्यक जिल्हा परिषद, नंदुरबार 


साबळे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक PATH: पुरस्कार-२०२२३/प्र.क्र.२६/आस्था-५ 


विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
गि श्री.महालिंग भानुदास | कनिष्ठ प्रशासन | जिल्हा परिषद, सातारा 
राजमाने अधिकारी, पंचायत 
समिती, कराड 
2 श्री.सुधीर रंगराव मोरे | कनिष्ठ प्रशासन | जिल्हा परिषद, सांगली 
अधिकारी, पंचायत 
समिती, पळूस 
3 श्री.ाहाजहान कनिष्ठ प्रशासन | जिल्हा परिषद, सोलापूर 
राजमहंमद तांबोळी अधिकारी, पंचायत 
समिती, पंढरपूर 
४ श्री.अनिल जयवंत थोरात | यांत्रिकी, पंचायत | जिल्हा परिषद, पुणे 
समिती, शिरुर 
५ श्री.सुनिल वसंतराव | कनिष्ठ सहाय्यक, | जिल्हा परिषद, पुणे 
भापकर सामान्य प्रशासन 
अधिकारी 
g श्री.विरभद्र Riau] परिचर, शिक्षण विभाग | जिल्हा परिषद, सोलापूर 
हिरजे प्राथमिक 
विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभजीनगर विभाग 
अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
a | श्री.पुंडलीक शंकर पाटील | ग्रामसेवक जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर 
2 । श्री.संदीप तातेराव | ग्रामसेवक (प्रतिनियुक्तीने | जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर 
थोरात आस्थापना विभाग, आयुक्‍त 
कार्यालय, छ.संभाजीनगर) 
3. श्री.मेलिद पाराजीराव | विस्तार अधिकारी | जिल्हा परिषद, बीड 
तुरुकमारे (शिक्षण) 
४ श्री.सुनिल शिवाजीराव | सहाय्यक प्रशासन | जिल्हा परिषद, बीड 
नवले अधिकारी 
५ _  श्री.मनोजकुमार सहाय्यक लेखाधिकारी । जिल्हा परिषद, लातूर 
मोहनराव येरोळे 
६ । श्री.मण्मथ धोडिबा | कृषि अधिकारी जिल्हा परिषद, लातूर 
Wage 
७ । श्री.सचिन वैजनाथ | कनिष्ठ प्रशासन | जिल्हा परिषद, लातूर 
काडवादे अधिकारी 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक PATH: पुरस्कार-२०२२३/प्र.क्र.२६/आस्था-५ 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग 


अ.क्र. । कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
| श्री.सचिन प्रकाडाराव | सहाय्यक लेखा | जिल्हा परिषद, यवतमाळ 
सरदार अधिकारी, वित्त विभाग 
२ | श्री.एस.ए.बिदरकर वरिष्ठ सहाय्यक, जिल्हा परिषद, यवतमाळ 
पाणी पुरवठा विभाग 
3 | सौ.मिनल एस.नाल्हे सहाय्यक प्रशासन | जिल्हा परिषद, यवतमाळ 
अधिकारी, 
४ _ श्री.मदन  रस्तमराव | विस्तार अधिकारी | जिल्हा परिषद, वाशिम 
नायक (सांख्यिकी) 
4 श्री.प्रविण प्रेमदेवराव परिचर, महिला व बाल | जिल्हा परिषद, यवतमाळ 
खंडारे कल्याण विभाग 


विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालयाचे नांव 
हि श्री.पवन विष्णुपंत | पशुधन पर्यवेक्षक, | जिल्हा परिषद, नागपूर 
भागवत पशुवैद्यकीय दवाखाना, 
श्रेणी-२,  चारगाव, 
पं.स.उमरेड 
2 श्री.फेरोज श्रीहरी | सहाय्यक प्रशासन | जिल्हा परिषद, गडचिरोली 
लांजेवार अधिकारी, सामान्य 
प्रशासन विभाग 
३ ।कु.गोकुळा प्रल्हादराव | ग्राम सेवक, जिल्हा परिषद, भंडारा 
सानप ग्राम पंचायत कोथुर्णा, 
पं.स.भंडारा 
४ श्री.प्रमोद महादेवराव | विस्तार अधिकारी | जिल्हा परिषद, भंडारा 
तिडके (पंचायत) पं.स.भंडारा 
५. । श्री.गौरवकुमार कनिष्ठ सहाय्यक, | जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 
शांकरराव पाटील शिक्षण विभाग 
(प्राथमिक) 
३. निवड झालेल्या गुणवंत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकांत संबंधित विभाग / कार्यालय प्रमुखांनी 


प्रहास्तीपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यांत आला, अशी नोंद घ्यावी व तसे संबंधितांना कळवावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक PATH: पुरस्कार-२०२२३/प्र.क्र.२६/आस्था-५ 


8. 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१४४०३०७१२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DIPAK RAJENDRA GAIKWAD 
D ) | p A K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9a7ee8ad872da598b6d626467c46992a 


R AJ F N D R A 3484ea91be70688a4c3e7b046255dae6, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=55C73AA5781842070F9120B5F44 


D6541604E57FCECADB498923 1536AB69F7E7B, 
G A | KWA D ) cn=DIPAK RAJENDRA GAIKWAD 


Date: 2024.08.14 15:50:03 +05'30' 
(दि. रा. गायकवाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 


२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य (सवी, 
८. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


qo. 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


१५ 


ae 


मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त), महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री ( ग्राम विकास ), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
प्रधान सचिव (ग्रा.वि.व पं. रा) ग्रा.वि.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल (१) लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (१) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, छ.संभाजीनगर, अमरावती, नागपुर 

उपायुक्त (आस्थापना) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, छ.संभाजी नगर, अमरावती, नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक PATH: पुरस्कार-२०२२३/प्र.क्र.२६/आस्था-५ 


२१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलापूर, नवी मुंबई. 

२३. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२५. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, बेलापूर, नवी मुंबई. 

२६. संचालक, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरणे अभियान, पुणे. 

२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२९. प्रशास्तीपात्र ठरळेळे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांचे मार्फत) (६० प्रती) 
३०. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

३१. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 

३२. ग्राम विकास विभागातील सर्व सह/उप सचिव/ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी. 

३३. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी ( आस्था-१, आस्था-३ व वित्त-१, रोख शाखा ) ग्रा.वि.वि.मंत्रालय, मुंबई. 
३४. कक्ष अधिकारी (पंरा-१) ग्राम विकास विभाग यांना पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्याच्या अनुषंगाने 
पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 

३५. निवड नस्ती (आस्था-५) ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


